वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गतवस्त्रोद्योग घटकांना 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान 


वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२५ भाग-२/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार,पणन व PAT विभाग, क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
2) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६४/टेक्स-५, 
दि.१८/०४/२०१६ 
३) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रो्योग विभाग, क्र. धोरण-२०१९/प्र.क्र.०१/टेक्स-५, 
दि.१६/०१/२०१९ 
४ वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
५) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१ /कोषा.प्रशा-५,दि. १०मे, २०१६ 
६) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागक्र. धोरण २०१७/प्र. क्र.६/टेक्स-५, 
दि. १५/०२/२०१८ 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, 
दि.०४डिसेंबर, २०१९ 
८) वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३. 
प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग 
घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान या योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना विहित केल्या आहेत. 
त्यानुसार वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत TEI घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान या 
योजनेअंतर्गत प्राप्त प्रस्तावांना सन २०२३-२४ मधिल उपलब्ध तरतूदीनुसार या शासन निर्णयासोबतच्या 
“परिशिष्टा” मधील विवरणपत्रानुसारअनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत वस्त्रोद्योग घटकांना व्याज अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान या 
योजनेखाली मा.प्रधान सचिव (वस्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने मान्यतादिलेल्याप्रकल्पांना 
सन २०२३-२४ मध्ये वित्त विभागाने खर्चासाठी मान्यता दिलेल्या तरतूदीतूनया शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्टमधीलळ विवरणपत्रानुसार वियानटेक्स इंडस्ट्रीज एलएलपी या dale घटकास एकूण 
रू.८,४६,०३,०००/-(अक्षरी रुपये आठ कोटी सेहचाळीस लाख तीन हजार) इतकी रक्कम मंजूर करुन 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदरहू THM घटकास वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्‍कम योजनेच्या 
दिशानिर्देशानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर R.T.GS. 
द्वारे वितरीत करण्यात यावी.वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली व्याज सवलतीची रक्‍कम संबंधित बँकेने 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२५ भाग-२/टेक्स-५ 


या शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा” मधील त्यांच्याशी संबंधित वस््रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात 
जमा करुन त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 
३. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग 
व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना 
व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवळी अनुदान (कार्यक्रम (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५" या 
लेखाशिर्षाखालीसन २०२३-२०२४ या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२/०४/२०२३ या 
परिपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०८/०२/२०२३ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण -२०२३/प्र.क्र.२७/अर्थ-३, दिनांक 
१५/०३/२०२२ या परीपत्रकातील तसेच त्यासोबतच्या तपासणी सुचीतील लागू असलेल्या सर्व बाबींची 
सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 
५.वित्त विभाग शासनपरिपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुद्द्यांची 
पुर्तता होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील 
प्रमाणे आहे. 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
दि.१७/४/२०१५ अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले 
असून सदर परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१ - ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (०२)(७८) राज्य वस्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गतवस्रोद्योग 
प्रकल्पांना व्याज अनुदाना ऐवजी भांडवली अनुदान (कार्यक्रम) (३३, अर्थसहाय्य) (२८५१ ६५६५)" या 
लेखाशिर्षाखाली सुधारीत अंदाज सन २०२३-२०२४मध्ये या योजनेखाली रू.३१५००.००लक्ष इतका 
निधी अर्थसंकल्पित आहे. या निधीमधून प्रस्तुत शासन निर्णयाअन्वये रू.८,४६,०३,०००/-(अक्षरी 
रुपये आठकोटी सेहचाळीस ळाख तीन हजार)इतका निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 

३) मागील 3 महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी 04% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे - या 
योजनेखाली सन २०२२-२३ मध्ये वित्त विभागाने यापुर्वी खर्च करण्याची परवाणगी दिली आहे. सदर 
निधी पुर्ण खर्च करण्यात आला आहे. तसेच यापुर्वी खर्चास परवाणगी दिलेला सर्व निधी खर्च 
करण्यात आलेला आहे. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे. त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे 
संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने सक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 

५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देताना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यात आली आहे:- या योजनेखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदानदेण्यात येत 
नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व Waa आधार क्रमांकासह सादर करावे 
लागू :- या योजनेखाली वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक देण्यात येत नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी 
लागू नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२५ भाग-२/टेक्स-५ 


0) बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचाउल्लेख आदेशात असावा:-या योजनेखाली बांधकाम विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब 
या प्रकरणी लागू होत नाही. 

८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी 
अशाखरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- या योजनेखाली अधिनस्त 
कार्यालयांना खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू होत नाही. 

९) खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय 
मान्यतेत असावा:- या योजनेखाली खरेदी विषयक प्रस्ताव नसल्याने सदर बाब या प्रकरणी लागू 
नाही. 


६. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत 
करण्याकरीता श्री.सु.पु.पांगारकर, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. श्रीकृष्ण 
पवार, उपसचिव(वस्रोद्योग, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (/०००९) यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या 
परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


७. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव(वस्त्रोद्योग), यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या संपन्न झालेल्या बैठकीत मंजूर TAIT प्रकल्पांच्या 
दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. सदर are निर्णय वित्त विभाग, शासन परीपत्रक, क्रमांक- अर्थसं -२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३१२१९१३०९१०७१०२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAMOD a by 
GANPATRAO <anpaTRAO PAWAR 


Date: 2023.12.19 


PAWAR 17:16:27 +05'30' 
(प्रमोद पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
मा. सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग), वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 


Cc 40 LD -O 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२५ भाग-२/टेक्स-५ 


५. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

८. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

९. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. परिशिष्टामधीळ बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण -२०२३/प्र.क्र.१२५ भाग-२/टेक्स-५ 


दि. १९ डिसेंबर 2023 रोजीच्या शासन निर्णया सोबतचे “परिशिष्ट” 


(Rs.in Lakh) 


Sr. UID No Unit Name Subsid | शिलुलक | 
we y Year अनुदान BANK NAME 
1 NP/2020/10321 Viyan Tex Industries LLP 2019 | 253.81 Punjab 
2018-23 
National Bank 
NP/2020/10321 Viyan Tex Industries LLP 253.81 Punjab 
2018-23 
National Bank 
2 2020 
NP/2020/10321 Viyan Tex Industries LLP 338.41 Punjab 
2018-23 
National Bank 
3 2021 
846.03 
Total Unit Amount 


Bank Account Details 


Bank Name Punjab National Bank 
INTEREST 
Account Name | SUBSIDY SCHEMES Account Number 3845003171160 
OF GOM 


IFSC Code PUNB0374000 oe ‘i Subsidy Amount Rs. In 


Total Subsidy Amount Rs. In Lacs 846.03 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


